सन 2022-23 मध्ये राजर्षी छत्रपती ag 
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेकरीता 
निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.: तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.६८/२२/तांशि-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक: २६ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा: - 
१ उच्च व ॒ तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.६८/२२/तांशि-३, 
दि.२६ जुले, २०२२. 


2) संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र.१८/तंशिसं/डीबीटी/शा.पत्र/२०२२/२२२, दि.२३ ऑगस्ट, २०२२. 


शुध्दीपत्रक:- 

"राजर्षि छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना" या योजनेकरीता वित्त 
विभागाच्या सहमतीने संदर्भाधीन दि.२६ जुलै, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.२२७.३००५ कोटी 
इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र.१ 
येथे नमूद आहरित व वितरीत करावयाच्या उद्दिष्टनिहाय निधीचा तपशिल खालीलप्रमाणे वाचावा:- 


(रुपये कोटीत) 
अ उद्दिष्टे अर्थसंकल्पित | चालू वर्षी वितरीत | वितरीत करावयाचा 
क्र. निधी केळेला निधी निधी 
।_१_ | ३४, शिष्यवृत्ती/विद्यावेतने ७८२.९५ १६४.४१९५ २२७.०५५५ 
2 | १३, कार्यालयीन खर्च ३.५० ०.७३५० ०.२४५० 
एकूण ७८६.४५ १६५.१५४५ २२७.३००५ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असुन, त्याचा सांकेतांक २०२२०८२६१११२१७४२०८ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANALI MILIND 
SAMANT दी me 
(मनाली सामंत) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व विभागीय तंत्रशिक्षण सह संचालक. (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 


) 
) 
) 
) 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


LZ x 


अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 

नियोजन विभाग/वित्त विभाग, व्यय-५/अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी/साशि-१, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती/तांशि-३. 


(२ GS 0 


९ 


